दहशतवाद विरोधी पथक, गु.नों.क्र.३/२००६ (विशेष 
मोक्का स्पेशल केस क्र.१६/०६, १८/०६, २०/०६, ८/०९ 
व २०/१२ मधून उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.वैभव बगाडे व अँड.श्री.अभिजित मंत्री यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१४४/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफपरेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१४. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- २०१४/ए.एस.४३/डी-चौदा, दिनांक 
२७.०५.२०१४ 


शासन निर्णय :- औरंगाबाद शास्त्रसाठा जप्ती प्रकरण २००६ संदर्भात दहशतवाद विरोधी पथक 
पो.ठा.स्था.गु.र.क्र.०३/२००६ (विशेष मोक्का स्पेशल केस क्र. १६/२००६, १८/२००६,२०/२००६, 
८/२००९ व 20/2092) या गुन्हयात व त्यातून उद्दभवणा-या सर्व प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून अँड. श्री.वैभव बगाडे व त्यांना मदतनीस म्हणून अँड.श्री.अभिजित मंत्री यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या दिनांक २७.५.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत खटल्यासाठी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना प्रतिदिनी परिणामकारक सुनावणी फी रुपये 
१०,०००/- व विचार विनियम फी (प्रति दिवस) रुपये १,५००/-तसेच अँड. श्री. अभिजित मंत्री यांना प्रति 
दिन परिणामकारक सुनावणी फी रुपये ५,०००/- व विचारविनिमय फी (प्रतिदिवस) रुपये १,०००/- या 
प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१४/प्र.क्र.१४४/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा 
अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3०८/१४/व्यय-७, दिनांक २३.७.२०१४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८१३११०३५८९३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V ‘ h Digitally signed by Veersinh 
Muralidhar Patil 
eers | n 1 DN: CN = Veersinh Muralidhar 
4 Patil, C = IN, S = Maharashtra, 
Muralidhar O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home 


Patil Date: 2014.08.14 13:51:10 


+05'30' 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक,दहडतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अँड.श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को.ऑप.हौ.सो., अदुकीया रोड, एस.व्ही.रोड, 
कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७ 

८. अँड.श्री.अभिजित मंत्री, बी.३०५, समजदीप को.ऑप.हौ.सो., अदुकीया रोड, 
एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७. 

९. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


